नटसम्राट बालगंधर्व यांचे मौजे,नागठाणे,ता.पलुस, 
जि.सांगली येथे उभारण्यात येणाऱ्या स्मारकास 
निधी वितरित करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. स्मारक-३१०९/प्र. क्र.१५/२००९/२९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक : २० फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा:- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.स्मारक ३१०४/मं७/प्र.क्र.१०२/२००४/२९, 
दिनांक ८फेब्रुवारी,२००५ 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.स्मारक ३१०४/मं७/प्र.क्र.१०२/२००४/२९, 
दिनांक ३० नोव्हेंबर,२००५ 
३) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग क्र.स्मारक ३१०४/मं७/प्र.क्र.१०२/२००४/२९, 
दिनांक 22 ऑक्टोबर,२००७ 
४) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.स्मारक ३१०९/प्र.क्र.१५/२००९/२९, 
दिनांक १७ फेब्रुवारी,२००९ 
५) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.स्मारक ३१०९/प्र.क्र.१५/२००९/२९, 
दिनांक १९ ऑक्टोबर,२०११ 
६) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.स्मारक ३१०९/प्र.क्र.१५/२००९/२९, 
दिनांक २४ जुले,२०१५ 
७ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.स्मारक ३१०९/प्र.क्र.१५/२००९/२९, 
दिनांक १ सप्टेंबर,२०१६ 
८) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.स्मारक ३१०९/प्र.क्र.१५/२००९/२९, 
दिनांक २७ मार्च,२०१८ 
९) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.स्मारक ३१०९/प्र.क्र.१५/२००९/२९, 
दिनांक ०८ जानेवारी,२०२१.. 
१०) जिल्हाधिकारी,सांगली यांचे पत्र क्र.स्मारके-२०२२/प्र.क्र.०१/का.१४ (३)/१९९५, 
दिनांक २५ नोव्हेंबर,२०२२. 
११) जिल्हाधिकारी,सांगली यांचे पत्र क्र.स्मारके-२०२२/प्र.क्र.०१/का.१४(३) /२१५७, 
दिनांक २३ डिसेंबर,२०२२. 
१२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.स्मारक ३१०९/प्र.क्र.१५/२००९/२९, 
दिनांक१७ जानेवारी,२०२३. 
१३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं २०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल,२०२३. 
१४ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.स्मारक ३१०९/प्र.क्र.१५/२००९/२९, 
दिनांक २५ जुले,२०२३. 
१५) जिल्हाधिकारी,सांगली यांचे पत्र क्र.स्मारके-२०२३/का.१४(३) /23 98/2023, 
दिनांक २२ डिसेंबर,२०२३. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक- ३१०९/प्र. क्र.१५/२००९/२९ 


प्रस्तावना:- 


नटसम्राट बालगंधर्व यांचे मौजे,नागठाणे, ता.पळुस, जि.सांगळी येथे उभारण्यात येणाऱ्या स्मारकाच्या 
बांधकामाकरिता अनु.क्र. ४ येथील शासन निर्णय दिनांक १७.०२.२००९ अन्वये रु. ३,४६,७४,५०५/- 
इतक्या रकमेच्या आराखडे व अंदाजपत्रकास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. प्रस्तुत 
स्मारकाकरिता संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये रु.१०,००,०००/-,संदर्भ क्र. ५ येथील शासन 
निर्णयान्वये रु.४२,६२,४००/-, संदर्भ क्र. ६ येथील शासन निर्णयान्वये रु. ५०,००,०००/- संदर्भ क्र. ७ 
येथील शासन निर्णयान्वये रु.१,००,००,०००/-, संदर्भ क्र.८ येथील शासन निर्णयान्वये रु.२३,८५,५२९/-, 
संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये रु.६०,१३,५००/- ,संदर्भ क्र.१३ येथील शासन निर्णयान्वये 
रु.१३,५७,८६०/-, संदर्भ क्र.१४ शासन निर्णयान्वये रु.३,४६,०००/- असा एकूण रुपये ३,०६,६५,२८९/- 
(रुपये तीन कोटी सहा लाख पासष्ट हजार दोनशे एकोणनव्वद फक्त) इतका निधी वितरित करण्यात 
आला. आता जिल्हाधिकारी, सांगली यांच्या संदर्भाधीन अ.क्र.१५ वरील पत्रातील मागणीस अनुसरुन 
निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय : 


या शासन निर्णयाद्वारे नटसम्राट बालगंधर्व यांचे मौजे नागठाणे, ता.पलुस, जि.सांगली येथे 
उभारण्यात येणाऱ्या स्मारकाच्या उर्वरित बांधकामाकरिता रु.३,२३,९००/- (रु.तीन लाख तेवीस हजार 
नऊडी फक्‍त) इतका निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदरचा खर्च सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मंजूर असलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा व 
तो खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक -ए-४, 
मुख्य लेखाशीर्ष, २०५९ सार्वजनिक बांधकामे 
८०- सर्वसाधारण 


८००- इतर खर्च 


(00) (00) (०>) राष्ट्रपुरूष/थोर व्यक्‍ती यांची स्मारके व पुतळे यांचे बांधकाम (कार्यक्रम) 
(२०५९ ३२०१), २७ लहान बांधकामे 


वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र. क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ 

मधील तरतुदीचे पालन करण्यात यावे. तसेच वितरीत निधी ठेव बांधकामाच्या स्वरुपात सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाकडे वर्ग न करता चाळू आर्थिक वर्षामध्ये स्मारकाच्या कामासाठी खर्च करण्याची 
जिल्हाधिकारी, सांगली यांनी दक्षता घ्यावी. 
३. उपरोक्त निधीमधून खर्च करण्यासाठी, जिल्हाधिकारी कार्यालय,सांगळी (सांकेतांक क्रमांक 
२४०१००१०३९ ) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर निधीच्या 
खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र महाळेखापाल, मुंबई यांना सादर करण्याची तसेच महाळेखापालांच्या 
लेख्यांशी खर्चमेळ घालण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी, सांगली यांची राहील. 


४. हा शासन निर्णय, प्रशासकीय विभागांना वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, 
वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र. क्र. ३०/२०१३/विनियम,भाग-२ दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा त्या-त्या विभागांना वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक- ३१०९/प्र. क्र.१५/२००९/२९ 


पुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तिय अधिकारांतर्गत असलेल्या प्रकरणांबाबत 
देण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. तसेच वित्त विभाग, शासन निर्णय, 
क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ सोबतचे परिशिष्ट मधील अ.क्र.९ मधील 
प्रत्येक मुद्यांची पुर्तता करण्यात आली आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२०१११०५०७७०७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GHANSHAM JIBHAU JADHAV 

H A N H A M DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=91 4f966ddb6386e4d7e8470d42c78cce723425cbba133d0 
0e6872290d2d49ef0, postalCode=400032, st=Mah; hi 


serial INumber=C8E8DC20F7ED71575C1B77071AC41AD68149B2C52 
D376AA00FD9B96DA46FC1F8, -GHANSHAM JIBHAU JADHAV 


(a. जि. जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्र्यांचे सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई 
3) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह, विधि व न्याय, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, उर्जा, राजशिष्टाचार) 
यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.पालकमंत्री, जिल्हा सांगळी यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (प्र.सु.,र.व का.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८) जिल्हाधिकारी, सांगली. 
९) महाळेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
१०) महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-२ नागपूर 
११) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ मुंबई 
१२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-२ नागपूर 
१३) जिल्हा नियोजन अधिकारी,सांगली 
१४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली 
१५) निवासी उपजिल्हाधिकारी,सांगळी 
) 
) 
) 
) 
) 


tof 


१६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (पश्चिम) विभाग, सांगली 

१७) कक्ष अधिकारी (कार्या-२५ / कार्या-२६), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८) कक्ष अधिकारी (कार्यासन व्यय- ४/अर्थसंकल्प-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१९) कक्ष अधिकारी (कार्यासन १४४३), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०) निवडनस्ती (कार्यासन २९), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


